RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष १, अंक ५१ ] 


बुधवार , डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ७ किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त 

इतर 

वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 


१. 


विद्युत अधिनियम , २००३. 

क्रमांक मविनिआ/ तांत्रिक / परवाना अटी / जीइपीएल / २०१५.— विद्युत अधिनियम , २००३ च्या कलम १८१ च्या उप - कलम (२ ) च्या खंड 
( डी ) सह कलम १६ आणि कलम १४ च्या खंड ( बी ) मधील अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग याद्वारे खालील विनियम 
करीत आहे : 

संक्षिप्त नाव , व्याप्ती आणि प्रारंभ 

१.१. या विनियमांना “ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग [मे. गिगाप्लेक्स इस्टेट प्रा . लि . ( जीइपीएल ), ऐरोली नॉलेज पार्क , टीटीसी 
इंडस्ट्रीयल एरिया, ऐरोली, जिल्हा ठाणे येथील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा विषयक विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी लागू 
असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी ] विनियम, २०१५ ” असे म्हणावे ; 

१.२. हे विनियम भारत सरकार , वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग (विशेष आर्थिक क्षेत्र कक्ष ), उद्योग भवन , 
नवी दिल्ली यांच्या दिनांक ११ जून २०१३ च्या एसइझेड अधिसूचना क्र . एस.ओ.१६ ९ ५ ( ई) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रासाठी लागू राहतील . 

१.३. हे विनियम शासकीय राजपत्रात ज्या दिनांकास प्रसिद्ध होतील त्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 


२ . 


व्याख्या 


“ 


२.१ या विनियमांत, संदर्भानुसार वेगळा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( ए ) अधिनियम ” म्हणजेविद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) ; 

( बी ) “ विकासक ” चा अर्थ, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ च्या कलम २ च्या उप - कलम ( जी ) अंतर्गत करण्यात 
आलेल्या व्याख्येप्रमाणे राहील ; 


( १ ) 


भाग चार - क - ८३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २३ , २०१५ / पौष २, शके १ ९ ३७ 


( डी ) - 


( सी ) मानीव वितरण परवानाधारक ” म्हणजे जीइपीएल , ज्यांना भारत सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , 
२००५ च्या कलम ४ ९ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या दिनांक ३ मार्च २०१० च्या अधिसूचना क्र . एसओ. ५२८ (इ), द्वारा विद्युत 
अधिनियम, २००३ च्या कलम १४ च्या खंड ( बी ) अंतर्गत , एसईझेड अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वीज पुरवठा क्षेत्रातील 
ग्राहकांना वीजेचा पुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचे संचालन व देखभाल करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात आले आहे ; 
सर्वसाधारण अटी " 

म्हणजे, वेळोवेळी अंमलात असलेल्या, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण 
परवान्याच्या सर्वसाधारण अटी ) विनियम , २००६ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण अटी 

( ई) “ जीइपीएल ” म्हणजे कंपनी अधिनियम, १९ ५६ अंतर्गत नोंदणी झालेली आणि भारत सरकार , वाणिज्यिक आणि 
उद्योग मंत्रालय , वाणिज्यिक विभाग (विशेष आर्थिक क्षेत्र कक्ष) , उद्योग भवन , नवी दिल्ली यांनी निर्गमित केलेल्या दिनांक ६ जानेवारी 
२०१२ च्या पत्रान्वये आणि अधिसूचना क्र . एस . ओ. १६ ९ ५ ( ई),दिनांक ११ जून २०१३ अन्वये माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानावर 
आधारित सेवा विषयक विशेष आर्थिक क्षेत्राकरिता विकासक म्हणून मान्यता दिलेली मे . गिगाप्लेक्स इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड ; 
( एफ ) “ एसइझेड अधिनियम ” म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ ; 

एसइझेड नियम ” म्हणजे वेळोवेळी अंमलात असलेले विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, २००६. 
२.२ ( अ ) या विनियमांत वापरलेल्या आणि ज्यांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही अशा शब्द आणि उक्तींना, विद्युत 
अधिनियम , २००३ आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ किंवा त्याखाली करण्यात आलेले नियम आणि विनियमांनुसार , अर्थ 
राहील. 


( जी ) - 


( ब ) या विनियमांच्या मराठी अनुवादातील व इंग्रजी विनियमांमधील कोणत्याही शब्दांचा / मजकुराचा अर्थनिश्चित करताना 
कोणताही वाद उद्भवल्यास आणि/किंवा कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ इंग्रजीतील विनियम ग्राह्य धरण्यात येतील . 


३ . 


व्याप्ती 


" 


४ . 


. 


जीइपीएल च्या संदर्भातील या विशिष्ट अटी आणि आयोगाने अधिसूचित केलेल्या वितरण परवान्याच्या सर्वसाधारण अटी या 
जीइपीएल च्या वीज वितरण परवान्याच्या अटी म्हणून मानण्यात येतील आणि त्या येथे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये त्यांच्या वीजेचे 
वितरण आणि किरकोळ पुरवठ्याच्या कार्याचेनियमन करतील. 

वितरणाचे क्षेत्र ” किंवा “ पुरवठ्याचे क्षेत्र 

४.१ मानीव वितरण परवानाधारकाने वीजेचा पुरवठा करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेले वीज पुरवठ्याचे क्षेत्र हे भारत 
सरकारच्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालय ( वाणिज्यिक विभाग ) यांनी, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ च्या कलम ४ अंतर्गत 
निर्गमित केलेल्या एसइझेड अधिसूचना क्र . एस . ओ. १६९ ५ (ई), दिनांक ११ जून २०१३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, सदर अधिसूचनेमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा अटी आणि वगळण्यात आलेल्या बाबी यांच्या अधीन राहून , प्लॉट क्र . आयटी -५ , ऐरोली, नॉलेज पार्क , टीटीसी 
इंडस्ट्रीयल एरिया ऐरोली, जिल्हा ठाणे येथील ११.७४ हेक्टर्सचेसंपूर्ण क्षेत्र राहील . हे क्षेत्र सोबतच्या अनुसूची-१ मधील नकाशामध्ये अधिक 
तपशीलासह आरेखित करण्यात आले आहे ; 

४.२ भारत सरकारच्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालयाकडून मानीव वितरण परवानाधारकासाठी भविष्यात एसईझेड अधिसूचना 
किंवा निरधिसूचना काढण्यात आल्याने, एसइझेड , क्षेत्रामध्ये बदल झाला तर , मानीव वितरण परवानाधारक अशा अधिसूचना / निरधिसूचनेच्या 
१५ दिवसांच्या आत “ जीइपीएल ” च्या संबंधातील या विशिष्ट अटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगाशी संपर्क साधेल ; 

४.३ निरधिसूचना काढण्यात आल्यास, मानीव वितरण परवानाधारक निरधिसूचित क्षेत्रातील ग्राहकांना वीज 
व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येईपर्यंत एसइझेड क्षेत्रातील ग्राहकांना वीजेचा पुरवठा चालू ठेवील . 


पुरवठ्याची पर्यायी 


५ . 


परवान्याची मुदत 


- 


सदर परवाना, अधिनियमातील तरतुदींच्या अधीन राहून दिनांक ११ जून २०१३ पासून (म्हणजेच एसइझेड अधिसूचनेच्या दिनांकापासून ) 
दिनांक १० जून २०३८ पर्यंतच्या पंचवीस (२५ ) वर्षांच्या कालावधीकरिता किंवा असा परवाना रद्द करण्यात येत नाही तोपर्यंत , यापैकी जे 
आधी घडेल , त्या कालावधीकरिता अंमलात राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १ ९३७ 


३ 


३ 


- 


७ . 


६. विशिष्ट अटी आणि परवान्याची पाहणी 

या विनियमांच्या अधिसूचनेच्या दिनांकानंतर लगेच मानीव वितरण परवानाधारक या विशिष्ट अटी व त्याचा परवाना , मंजुऱ्या किंवा 
मान्यता जनतेला पाहणी करण्याकरिता उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करील. 
अखंडित वीजेचा 

पुरवठा 
मानीव वितरण परवानाधारक त्याच्या पुरवठ्याच्या क्षेत्रात चोवीस ( २४ ) तास अखंडित वीजेचा पुरवठा करण्यासाठी व्यवस्था करील. 
८. दुरुस्ती करण्याचे अधिकार 

आयोग, कोणत्याही वेळी, या विनियमांतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये बदल , फेरफार, अल्प- बदल आणि सुधारणा करू शकेल. 
अडचणी 

दूर 

करण्याचे अधिकार 
या विनियमांतील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण आली तर आयोगाला सर्वसाधारण किंवाविशिष्ट आदेशाने , 
विद्युत अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा परंतु अडचण दूर करण्यासाठी आवश्यक अशा तरतुदी करता येतील. 


९ . 


अश्वनी कुमार, 

सचिव , 


मुंबई , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग. 


भाग चार - क - ८३-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १ ९ ३७ 


Annexe 


Enclosure to Approval lette No. SEEPZINBOSEZIIGA- THANG234 /200-1 /vol dated 18 2.2013 


EXIT 


SATE 


ENT 


SECURITY CABIN 

DETAILA 


CRIVET 


WHITES 


DEAL 


NON SEZ AREA 


PRAVINA SUAVE 

LE 
CATA 


SEZ BOUNDARY SHOWN THUS 


A 


LAYOUT OF SEZ INFRASTRUCTURE 


NOTIFIED IT /ITES SEZ ON PLOT No : 1.T -5 ADMEASURING 11.74 HECTARES 
AT AIROLI KNOWLEDGE PARK , MIDC -TTC ,DIST.THANE 


N 


184/23613 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २३, २०१५ /पौष २, शके १ ९ ३७ 


G 


MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


ELECTRICITY ACT, 2003 . 

No.MERC / TEC /Licence Conditions/GEPL /2015. — In exercise of powers under clause ( d ) of 
sub -section (2 ) of Section 181 read with Section 16 and clause (6 ) of Section 14 of the Electricity 
Act , 2003 , the Maharashtra Electricity Regulatory Commission hereby makes the following 
Regulations, namely : 


1 . Short Title , Extent and Commencement 

( 1) These Regulations may be called the Maharashtra Electricity Regulatory 
Commission (Specific Conditions of Distribution Licence applicable to M /s . Gigaplex 
Estate Pvt . Ltd., for IT & ITES SEZ at Airoli Knowledge Park , TTC Industrial Area , 
Airoli, Dist. Thane) Regulations, 2015 . 

( 2 ) These Regulations shall extend to the area specified in the SEZ notification No. S.O. 
1695 ( E ) dated 11th June 2013 issued by Government of India , Ministry of Commerce and 
Industry, Department of Commerce ( SEZ Section ) Udyog Bhawan , New Delhi. 

( 3 ) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the 
Official Gazette . 


2. Definitions- 
2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires : 

( a ) “ Act” means the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003 ) ; 


(6 ) “ Developer " shall have the same meaning as defined under sub -section (g ) of 
Section 2 of the Special Economic Zones Act , 2005 ; 

(c ) “ Deemed Distribution Licensee” means GEPL , which is authorized under 
clause (b ) of Section 14 of the Act by virtue of notification No. SO . 528 ( E ), dated 
3rd March 2010 issued by the Government of India under Section 49 of the SEZ Act, 2005 
to operate and maintain a power distribution system for supplying electricity to 
consumers in the area of supply as specified in the SEZ notification ; 

(d ) “ General Conditions” means the General Conditions as specified in the 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Distribution 
Licence ) Regulations , 2006 , as in force from time to time. 

( e) “GEPL ” means M /s . Gigaplex Estate Pvt. Ltd., registered under the Companies 
Act , 1956 and approved as a Developer for IT /ITES SEZ vide letter dated 
6th January 2012 and vide notification No. S.O. 1695 ( E ), dated 11th June 2013 issued by 
Government of India , Ministry of Commerce and Industry , Department of Commerce 
(SEZ Section ), New Delhi. 

(f) “ SEZ Act" means the Special Economic Zones Act , 2005 ; 

( g ) " SEZ Rules” means the Special Economic Zones Rules , 2006 as in force from 
time to time ; 

2.2 Words and expressions used in these Regulations and not defined shall have the 
meanings assigned to them in the Electricity Act, 2003 and SEZ Act, 2005 or rules and 
regulations made thereunder . 


3. Applicability 

These Specific Conditions with respect to GEPL and the General Conditions of 
Distribution Licence as notified by the Commission shall be deemed to be the conditions of 
Licence ofGEPL and shall govern its operations of distribution and retail supply of electricity 
in the area specified herein . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर 


२३, २०१५ / पौष २, शके १ ९ ३७ 


4 . " Area of Distribution ” or “ Area of Supply ” 

4.1 The Area of Supply within which the Deemed Distribution Licensee is authorized 
to supply electricity shall be the whole of the area of 11.74 Hectares at Plot No. IT -5, Airoli 
Knowledge Park , TTC Industrial Area , Airoli, Dist . Thane, as stated in the SEZ notification 
No. S.O. 1695 ( E ), dated 11th June 2013 issued by Ministry of Commerce and Industry 
(Department of Commerce ), Government of India under Section 4 of the SEZ Act, 2005 , subject 
to such conditions and exclusions as specified in the said notification , and as specifically 
delineated in the Map annexed as Schedule 1 . 

4.2 In the event of future SEZ notifications or de -notifications by the Ministry of 
Commerce and Industry , Government of India , resulting into change in the SEZ area , the 
Deemed Distribution Licensee , within 15 days of such notifications/de - notifications , shall 
approach the Commission for seeking amendment of these Specific Conditions with respect 
to GEPL . 

4.3 In the event of de -notification , the Deemed Distribution Licensee shall continue to 
supply the consumers within the SEZ area till alternative arrangement of supply is made 
available to those consumers in the de-notified area . 
5 . Term of Licence 

Subject to the provisions of the Act , the Licence shall remain in force for a period of 
twenty five years from 11th June 2013 ( i.e. the date of notification of the SEZ ) till 
10th June 2038 or until such Licence is revoked , whichever is earlier . 
6. Inspection of Specific Conditions and Licence 

The Deemed Distribution Licensee shall make provision for public inspection of these 
Specific Conditions and its Licence , clearances or approvals , immediately after the date of 
notification of these Regulations . 
7. Un - interrupted power supply 

The Deemed Distribution Licensee shall make provisions for uninterrupted power supply 
for twenty - four hours within the area of supply . 
8. Power to amend — 

The Commission may , at any time, vary , alter , modify or amend any provisions of these 
Regulations. 
9. Power to remove difficulties – 

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the 
Commission may, by general or specific order , make such provisions not inconsistent with 
the provisions of the Act as may appear to be necessary for removing the difficulty . 


Mumbai, 
dated the 17th December 2015 . 


ASHWANI KUMAR , 

Secretary , 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , डिसेंबर २३ , २०१५ / पौष २, शके १ ९ ३७ 


Schedule - 1 


Porezu 


Enclosuz to Approval lette No. SEEZINGSSEZ IGATANC1324 /2001/40), dested 18.2.2013 


EXIT 


*** 


SECURITY CABIN 

DETAILA 


ENT 


INTEO 


DETAL 


NON SEZ AREA 


PRAVINA SURVE 


SEND 


SEZ BOUNDARY SHOWN THIS 


LAYOUT OF SEZ INFRASTRUCTURE 


NOTIFIED ITATES SEZ ON PLOT No: 1.T - 5 ADMEASURING 11.74 HECTARES 
AT AIROLI KNOWLEDGE PARK , MIDC -TTC ,DIST.THANE 


N 


18/06 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


